महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळाकडून कस्टमाईज्ड 
सेवार्थ प्रणालीसाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या 
तांत्रिक मनुष्यबळाकरीता आवश्‍यक निधी उप लेखाशिर्ष 
(२२०३ ३३९१ ), (१७) संगणक खर्च या उदिष्टाखाली 
वितरीत करण्यास मान्यता देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य,रोजगार,उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, 
शासन निर्णय क्र.व्हीओसी-२०२३/प्र.क्र.८७/कौशल्य-२ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२ 
दिनांक : १७ जानेवारी,२०२४ 


वाचा: १) संचालक,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय,मुंबई यांचे पत्र क्र.१५/ 

२२०३/ एचटीई सेवार्थ प्रणाली/२०२३/२०२, दि.०६ ऑक्टोंबर,२०२३ 

२) महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ यांचे Pl No.MTPIAug23-28-033, दि.२३ ऑगस्ट,२०२३ 

३) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र. सेवार्थ-२२२३/प्र.क्र. ७६/ मशि-२ 
दिनांक १० ऑगस्ट २०२३ 

४ वित्त विभाग,पत्रक्र.संकिर्ण-२०१८/प्र.क्र.२७/कोषा-प्रशा४,दिनांक १३ नोव्हेंबर,२०१८ 

५) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, 
दिनांक १७ एप्रिल,२०१५ 


प्रस्तावना : 

उच्च व तंत्र शिक्षण विभागातंर्गत सर्व अकृषी विद्यापीठे, सर्व अनुदानित महाविद्यालये इतर 
अनुदानित संस्थामध्ये कस्टमाईज्ड एचटीई सेवार्थ प्रणाली राबविण्यासाठी महाराष्ट्र माहिती 
तंत्रज्ञान महामंडळ (MahalT) यांना नेमण्यात आले असून सदर प्रणालीमध्ये कौडल्य, रोजगार, 
उद्योजकता व नाविन्यता विभागाचाही समावेश आहे. या एचटीई सेवार्थ प्रणाळीमार्फत या 
विभागाच्या अधिपत्याखाली असलेल्या व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिनस्त 
असलेल्या अशासकीय अनुदानित तंत्र माध्यमिक शाळा व उच्च माध्यमिक विद्यालयातील व्यवसाय 
अभ्यासक्रमामधील ( व्दविलक्षी व उच्च माध्यमिक व्यवसाय ) कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते ऑनलाईन 
पध्दतीने अदा करण्यात येतात. 
२. सदर प्रणालीमध्ये उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे ६९००० (८७ टक्के) अधिकारी व कर्मचारी 
आणि कौडल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाचे ९५३५ (१३ टक्के) अधिकारी व 
कर्मचारी समाविष्ट आहेत. सदर प्रणालीच्या विकसन व देखभालीचे काम संदर्भ क्र.३ नुसार दिनांक 
१ एप्रिल, २०२३ ते दिनांक ३१ मार्च, २०२४ या कालावधीकरीता महाआयटी कडे देण्यात आले 
आहे. त्यानुसार महाआयटी यांचेकडून संदर्भ HQ अन्वये प्राप्त झालेल्या देयकाची पूर्तता 
करण्याकरिता लेखाशिर्ष २२०३ ३३९१ मध्ये (१७) संगणक खर्च या उदिष्टाखाली अर्थसंकल्पीय 
प्रणालीवर उपलब्ध करून देण्याबाबतची विनंती संदर्भ क्र.१ अन्वये संचालक, व्यवसाय शिक्षण व 
प्रशिक्षण संचालनालयाने केळी आहे. त्यानुसार मागणी क्रमांक झेडए-०२, मुख्य लेखाशिर्ष २२०३- 
तंत्रशिक्षण, उपळेखाशिर्ष (२२०३ ३३९१) मध्ये (१७ संगणक खर्च या उदिष्टाखाली रु.६,२८,५७६/- 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हीओसी-२०२३/प्र.क्र.८७/कौडाल्य-२ 


(अक्षरी सहा लक्ष अठावीस हजार Ural Bere फक्‍त ) इतका निधी अर्थसंकल्पीय वितरण 
प्रणालीवर उपलब्ध करून देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 

सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरिता मागणी क्रमांक झेडए-०२, मुख्य लेखाशिर्ष २२०३, 
तंत्रशिक्षण, STSHF (२२०३ ३३९१), १०३ तंत्रशाळा, (०१) शासकीय तंत्र माध्यमिक शाळा, (०१) (09) 
शासकीय तंत्र माध्यमिक शाळा (अनिवायी, (१७) संगणक खर्ची या उदिष्टाखाली अर्थसंकल्पीय 
वितरण प्रणालीवर उपलब्ध असलेल्या निधीतून रु.६,२८,५७६/-(रू. सहा लक्ष अठ्ठावीस हजार 
पाचठो शहात्तर फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. तसेच कस्टमाईज्ड सेवार्थ प्रणालीसाठी दिनांक ०१ एप्रिळ, २०२३ ते दिनांक ३१ मार्च, 
२०२४ या कालावधीकरीता उपलब्ध करून देण्यात येत असलेल्या तांत्रिक मनुष्यबळाकरिता 
महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळाकडून प्राप्त झालेल्या देयकाची पूर्तता करण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे. 
३. सदर रक्कम व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयातील आहरण व संवितरण 
अधिकारी यांचेमार्फत महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ मर्यादित (Mahal) यांना अदा करण्यात 
यावी. 
४. सन २०२३-२४ करिता मागणी क्रमांक झेडए-०२, २२०३, तंत्रशिक्षण, १०३ तंत्रश्‍ाळा, (०१) 
शासकीय तंत्र माध्यमिक शाळा, (०१) (०१) शासकीय तंत्र माध्यमिक शाळा (अनिवार्य), (१७) संगणक 
खर्च (२२०३ ३३९१) या उदिष्टाकरिता उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या तरतुदीतून भागविण्यात 
यावा. तसेच खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास विनाविलंब उपलब्ध करून द्यावे. 
५. सदरहू शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, 
भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ अन्वये सुधारित केल्यानुसार वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका 
१९७८ भाग-पहिला, उपविभाग-चार मधील अ.क्र. ११ बाह्य यंत्रणेकडून करून घेण्यात येणाऱ्या 
कामाचा खर्च मंजूर करणे या नियमान्वये प्रशासनिक विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 
६. सदरहू शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०११७१२५२२०४६०३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
VINOD VISHWANATH ०५५५ crs enone 


5.4.20=d3a6 1 cf46d54b669ba9f5d9ba4f32dd8ed54a7ea64e7d1483ae325db5b8 
3005, postalCode=400032, 


‘Maharashtra, 
INumber=8933E15B4DBF 1243939DE4EFCC94AD 1431E1 DES6B3F2F32F01837 
980F363FA8D, VINOD VISHWANATH CHAUDHARI 


(विनोद चौधरी) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 
१) अपर मुख्य सचिव, Hed, AIR, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हीओसी-२०२३/प्र.क्र.८७/कौडाल्य-२ 


२ 
3 


प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग,मंत्राळय, मुंबई 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ,मंत्राळय,मुंबई 
संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
संचालक, SAM व कोषागरे,संगणक कक्ष,नवीन प्रशासन भवन,मुंबई. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर. 
महालेखापाल (लेखा व परीक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
अधिदान व लेखा अधिकारी,मुंबई 
कक्ष अधिकारी (प्रशञा-३),कौडाल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 
qo) निवडनस्ती, (कौडल्य-२). 


८. x 
a 
ee ee - "1: अलक? ७. जवककळकक 


द 
9 
८ 


९ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


